राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई या १ (एक) 
अस्थायी पदाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० मार्च, २०२०. 


वाचा: १) शा.नि.गृह विभाग क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परि-५, दिनांक १०.१०.२०१९. 
२) प्र.प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.रापअन्या/ 
आस्था/०७/२०२०, दिनांक ०७.०३.२०२०. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १२.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयामधीळ १ (एक) 
अस्थायी पदाला संदर्भ क्र. १ नुसार दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. सदर शिपाई या १ (एक) पदाची मुदत दिनांक २९.०२.२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. 
प्र.प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आता शिपाई या १ (एक) 
अस्थायी पदाला दिनांक ०१.०३.२०२० पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला असून सदरची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 

आस्थापनेवरील शिपाई या १ (एक) अस्थायी पदास दिनांक 09.03.2020 ते ३१.०८.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित 
असलेले दावे त्वरीत निकाली काढणे, निकाली काढलेल्या दाव्यांचे माहे मे,२०२० व ऑगस्ट,२०२० 
अखेरचे विवरणपत्र शासनास सादर करणे तसेच ०१.०३.२०२० रोजी प्रलंबित असलेल्या दाव्यातील 
५० टक्के प्रलंबित दावे निकाली काढल्याचे दिसून न आल्यास पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही या 
अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(एक) अस्थायी पदाबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात आली आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी (तात्पुरती) | पदे निर्माण केल्याचा शासन 
पदे निर्णयाचा क्रमाक व दिनांक. 
a : शिपाई | Resolution No.MVA-99(90/ 


(903(B)-XIl, Sachivalaya, 
Bombay-32, Date-30" April, 
१९७१ 


एकूण पदे शिळा ळा 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परिवहन-५ 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनावरीळ कर, (00) ८००-इतर खर्च 
(००(०२)-राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण (२०४१ ०१३४)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३२०१५३२५२६२२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysen Jayprakash Ingol 


J DN: c=IN, o=Government Of Mahi ht i=Home 
aysen 0000001 
18a394fb20420edf5 1af, 
Jayprakash Ingole ण यया 
Date: 2020.03.20 15:39:49 +05'30' 
(जयसेन GAH इंगोले ) 


कार्यासन अधिकारी ASRS शासन 

प्रति, 

१. मा.पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. अवर सचिव (बीयुडी-१/परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००५. 

८. निवड नस्ती - परिवहन -५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


